महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ 
वेळेवर कळविण्याची योजना या योजनेस सन 
२०२०-२१ या वर्षाकरीता प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए -२०२०/प्र.क्र.१७६ /११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जून, २०२० 


वाचा - 
१. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. पदसातत्य-२०२०/प्र.क्र.१३३/११-अ, दि.२७.०२.२०२० 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ -३ , दि.१६.०४.२०१९ 
३. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग यांचे पत्र NO.G.20099/9/2020-EA, 
दि.२६.०५.२०२० 
४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.सां.-५/टीआरए/१३३४१/२०२०, दि.२८.०५.२०२० 
प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची योजना ही योजना सन २०२०- 
२१ मध्ये महाराष्ट्र राज्यात रु.३२५.०० लक्ष निधीच्या मर्यादेत राबविण्यास केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ३ च्या 
पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. 


२. महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची योजना या १०० टक्‍के केंद्र 
पुरस्कृत योजनेतील ५८ अस्थायी पदे दिनांक १ मार्च, २०२० ते ३१ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत चालू ठेवण्यास 
संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


३. महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची योजना या १०० टकके केंद्र 
पुरस्कृत योजनेस केंद्र शासनाने दिलेल्या प्रशासकिय मान्यतेच्या मर्यादेत व राज्य शासनाच्या 
श्वेतपुस्तिकेप्रमाणे (White book) सन २०२०-२१ मध्ये मंजूर केलेल्या तरतूदीनुसार राज्य शासनाची 
बाबनिहाय प्रशासकीय मान्यता देण्याकरिताचा प्रस्ताव कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये 
सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने उपरोक्त योजनेला सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन |नणंय निर्णय : - 


महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची योजना ही १०० टक्‍के केंद्र 
पुरस्कृत योजना राज्यात राबविण्यास व सदर योजनेंतर्गत सन २०२०-२१ साठी पुढील तक्त्यात 
दर्शविण्यात आल्यानुसार रु. 324.00 लाख इतक्या रकमेचा कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः टिआरए -२०२०/प्र.क्र.१७६ /११-ओ 


(रक्‍कम रुपये लाखात) 
सन २०२०-२१ सन 2020-29 साठी । 
अर्थसंकल्पित केंद्र शासनाने दिलेली 

तरतूद प्रशासकीय मान्यता 


ee 
११-देश्ांतर्गत प्रवास खर्च 
खर्च 324.00 


१३-कार्यालयीन खर्च ०६.०० 


१६ - प्रकाठाने 


२४- पेट्रोल व वंगण 

एकुण ३२५.०० 
२.. प्रस्तुत खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा : - 


"मागणी क्रमांक डी-३, २४०१, पीक संवर्धन, 

(00) (199) कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यिकी 

(००) (०९) कृषिविषयक आकडेवारीचा वेळेवर अहवाल देण्याची योजना, 
(१०० टक्‍के केंद्र पुरस्कृत)२४०१) २५६९)" 


३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ “सहाय्यक संचालक (लेखा-१)*, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ५ यांना 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” तर “आयुक्त कृषि” यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 

४. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांचे अनुक्रमे अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
१४३/१४३१, दि.१०.६.२०२० व क्र.४५/व्यय-१,दि.११.६.२०२० च्या अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२००६१५१७४०३४६३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


igitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
ernment Of Mah 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUGFiIV Sambhaji 0000000000 


q shtra, 
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4eal 12e908c0e9a7e 
572d4190f9709a81 751, 


Dhapate cit seer anemone 
Date: 2020.06.16 12:33:35 +05'30" 
(सु. स. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए -२०२०/प्र.क्र.१७६ /११-ओ 


२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
३. उपसचिव (११-ओ) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 

४. कृषि संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
५. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
७. सहाय्यक संचालक (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
८. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
११.वित्त विभाग (व्यय-१) / (अर्थसंकल्प-१३) / (अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१२.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 
१३.कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 03 
१४.निवड नस्ती, का.११-ओ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


